आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षात कृषी विद्यापीठांना 
सहायक अनुदान योजनेसाठी निधी 
वितरण 
(लेखाशीर्ष २४०१ ८२९१) 
बाब-३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार,मुबई-४०० ०३२ 
तारीख : २१ फेब्रुवारी,२०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.७/कार्या-६, दि.१२.१०.२०२२. 
३) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र.मफुकृवि/लेखा-२/८०९/२०२३, 
दि.१९.०१.२०२३. 
४) कृषि विभागाची नस्ती क्र.कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१५८/७-ओ. 
प्रस्तावना :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या कृषी 
विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत बाब ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) यासाठी सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतुदींतून रु.१०६.५० लाख इतकी निधी मागणी कृषी व पदुम विभागाने केली 
आहे. 


उपरोक्त प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदींतून वितरणासाठी उपलब्ध 
मर्यादेत निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.४ येथील नस्तीवर प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य SEMAN २४०१, पीक संवर्धन या 
मुख्य लेखाशीर्षाखाली कृषी विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
या बाबीखाली या योजनेसाठी वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या ४२ % निधी वितरण मर्यादेत सन 
२०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून रु.१०६.५० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ यापूवी वितरीत | सदर झासन निर्णयान्वये 
मधील अर्थसंकल्पीय निधी वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
[| oe २ ३ —— 4 & 
कृषी विद्यापीठांना | २४०१ ८२९१ ३१-सहायक Seas ae ळकत 
सहायक अनुदान अनुदाने 
(वेतनेतर) 
एकूण Y00,00 ६१.५० १०६.५० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.१०६.५० लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी सहा लाख पन्नास हजार फक्त) 
इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषि विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनेहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ मधील परिपत्रकांतील 
तरतुदींस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२०१२४२१५७१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  १॥॥९७॥१॥ कणव 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


4.20=62f5429d49742196 
DEVARAM 71cad3864b9b289879d173b67fcd 
ICode=4000: 
serialNumb BE7182679ED107E635 
60B2054D23D8173AD98SESBS69ASBO2CEASA, 
BHAWARI ia 
Date: 2023.02.21 12:49:36 +05'30" 
(राजेंद्र दे.भवारी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
qo, निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


